उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६८/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०९ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (2), ४ (3), ४ (४, ४ (५) व ६ मधील 
तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली नमूद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी बदल्या करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र । उपनिबंधक सहकारी सध्याचे कार्यरत बदलीचे ठिकाण 


संस्था यांचे नाव ठिकाण 
a ee 
१) | श्री.अभिजित वि. पाटील | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
एम. एम. आर. डी. ए, मुंबई (रिक्‍त पदावर) 


श्री. एम. बी. सांगळे | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत | जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 


सिंधुदर्ग (रिक्‍त पदावर) 


श्रीमती. प्रिया शि. दळणर | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत | उपनिबंधक सहकारी संस्था अधिन अपर 


आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक 
(रिक्‍त पदावर) 
श्री. आर. बी. कुलकर्णी | उपनिबंधक, सहकारी | उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मुख्यालय, 
संस्था, अहमदनगर पुणे (रिक्‍त पदावर) 
तालुका, जिल्हा 
अहमदनगर 


२. उपरोक्तपैको, श्री. अभिजित वि. पाटील यांची उपनिबंधक सहकारी संस्था, एम. एम. आर. 
डी. ए, मुंबई या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती करण्यात आली असून , त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
अटी व शर्ती या महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा इ.) नियम १९८१ मधील नियम 
४० तसेच शासननिर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १७/१२/२०१६ मधील अटी व शर्ती नुसार 
राहतील. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१९/प्र.क्र.२६८/५-स 


४. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ या योजनेचे काम कालमर्यादत 


करावयाचे असल्यामुळे श्री. एम. बी. सांगळे यांनी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सिंधुदर्ग या 


पदावर दोन दिवसात हजर होवून त्यासंबंधीचा रूजू अहवाल विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
कोकण विभाग यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


षु सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०९१३२६४४३२०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


on G&G & 


Sudin Gaikwad ; 


(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

. महाव्यवस्थापक, एम. एम. आर. डी. ए, मुंबई 

. अपर आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक 

. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


ud जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व विभागीय उपनिबंधक सहकारी 


संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. सर्व संबधित अधिकारी 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११. मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहायक. 

१३. प्रधान सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

१४. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१५. निवड नस्ती (कार्यासन-पस). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


